RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


Dura 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


भाग पाच 


वर्ष १, अंक ४ ] 


बुधवार , मार्च १८ , २०१५ / फाल्गुन २७, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र 

विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके 


[ खालील विधेयकाचेहिंदी ( देवनागरी लिपी) भाषांतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात यावे. प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक निर्देशित 
करण्यात यावा ] . 


पुढील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम यातील नियम, ११६ (१ ) च्या पहिल्या परंतुकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILLNo . IX OF 2015. 


A BILL 


TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN 
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED 
FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR 
ENDING ON THE THIRTY - FIRST DAY OF MARCH 2015 . 


सन २०१५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९. 


दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी विवक्षित 

रकमा देणे व त्यांचे विनियोजन करणे यांस अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व २०५ अन्वये, दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षाच्या 
कामांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून आणखी रकमांचे विनियोजन करण्यासाठी विनियोजन अधिनियम संमत करून 
घेण्याकरिता व उक्त रकमांच्या प्रदानास अधिकृत मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनाकरिता तरतूद करणे आवश्यक आहे ; त्याअर्थी, 
भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 

संक्षिप्त नाव . 
या अधिनियमास , महाराष्ट्र ( पुरवणी) विनियोजन अधिनियम , २०१५ असे म्हणावे. 


. 


१ . 


( १ ) 


भाग पाच - ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १८, २०१५ / फाल्गुन २७, शके १ ९ ३६ 


२ . 


राज्याच्या 


सन २०१४ 

राज्याच्या एकत्रित निधीतून , दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षात , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
२०१५ या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कामे व प्रयोजने यांच्या बाबतीतील कित्येक खर्च भागविण्यासाठी रकमा देतेवेळी यासोबत 
वित्तीय 

जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या म्हणजे तीन हजार पाचशे 
वर्षासाठी 

छत्तीस कोटी, शहाण्णव लाख, वीस हजार एवढी एकूण बेरीज होणाऱ्या रकमा देता येतील व त्यांचा विनियोग करता येईल . 
एकत्रित 
निधीतून 

रुपये 
३५,३६,९ ६,२०,००० 

काढणे . 


विनियोजन. 

३ . या अधिनियमाद्वारे , राज्याच्या एकत्रित निधीतून ज्या रकमा देण्यासाठी व त्यांचा विनियोग करण्यासाठी अधिकृत 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या रकमांचा विनियोग दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या वर्षात अनुसूचीत दर्शविलेली 
कामे व प्रयोजने यांकरिता करण्यात येईल . 


अनुसूची 
( कलमे २ व ३ पहा) 


अनुदानाचा 


किंवा इतर 


कामे व प्रयोजने 


लेखाशीर्ष 


एकूण 


विनियोजनाचा 
क्रमांक 


विधानसभेने 

एकत्रित निधीवर 
मत देऊन मंजूर 

भारित केलेल्या 
केलेल्या रकमांपेक्षा 

रकमांपेक्षा 
अधिक नसतील अशा रकमा 

( ४ ) 
रुपये 

रुपये 


( २ ) 


( ३ ) 


रुपये 


ए- महसुली लेख्यावरील खर्च 


गृह विभाग 


२०१४, न्यायदान 


बी -१ 


पोलीस प्रशासन 


२०५५, पोलीस 


३,००० 


... 


३,००० 


२०७० , इतर प्रशासनिक सेवा 


बी -२ 


राज्य उत्पादनशुल्क 


२०३ ९, राज्य उत्पादनशुल्क 


७,११,३३,००० 


... 


७,११,३३,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


एकूण- गृह विभाग 


७,११,३६,००० 


७,११,३६,००० 


महसूल व वन विभाग 


सी -२ 


मुद्रांक व नोंदणी 


२०३०, मुद्रांक व नोंदणी 


६४,८५,० ९, ००० 


... 


६४,८५,० ९,००० 


२२१७, नगरविकास 


२२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , इतर 


इतर सामाजिक सेवा 


मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


९ , १३,०५,००० 


... 


९ ,१३,०५,००० 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


२२५० , इतर सामाजिक सेवा 


सी -६ 


नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य 


२२४५, नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य 


२१,१४ , ९ २,११,००० 


२१,१४, ९ २,११,००० 


२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 


सी -७ वने 


२४१५ , कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण- महसूल व वन विभाग 


२१,८८ , ९ ०,२६,००० 


२१,८८ , ९ ०,२६,००० 


२ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


२,००० 


... 


२,००० 


२,००० 


... 


२,००० 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

२४०१, पीक संवर्धन 
डी -३ कृषि सेवा 

२४०२, मृद व जलसंधारण 
२४१५ , कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 

एकूण - कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय 

विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
सर्वसाधारण शिक्षण 

२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 

एकूण- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
नगरविकास विभाग 

२०५३ , जिल्हा प्रशासन 

२०७०, इतर प्रशासनिक सेवा 
एफ -२ नगरविकास व इतर प्रगत सेवा 

२२१७, नगरविकास 


ई -२ 


ई 


१,००० 


१,००० 


१,००० 


... 


१,००० 


२,४५,७०,७३,००० 


२,४५,७०,७३,००० 


... 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


३०५४ , 

मार्ग व पूल 


एफ -३ सेक्रेटरिएट व इतर सामाजिक सेवा 


५,८० , ९ ३,००० 


... 


५,८०, ९ ३,००० 


२,५१,५१,६६,००० 


२,५१,५१,६६,००० 


२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२५१, सेक्रेटरिएट - सामाजिक सेवा 
३४७५ , इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 

एकूण-नगरविकास विभाग 
वित्त विभाग 

२०२०, उत्पन्न व खर्च यांवरील करांची वसुली 
२०४०, विक्रीकर 
३४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 
२०४८ , ऋण कमी करणे किंवा ऋण प्रतिबंधन यांसाठी 

विनियोजन 


जी -१ 


विक्रीकर प्रशासन 


२,६७,०३,००० 


... 


२,६७,०३,००० 


... 


५,२४,४६,०६,००० 


५,२४,४६,०६,००० 


जी -३ 


व्याज प्रदान व ऋण सेवा 


२०४ ९ , व्याज प्रदान 


एकूण -वित्त विभाग 


२,६७,०३,००० 


५,२४,४६,०६,००० 


५,२७,१३,० ९ ,००० 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


भागपाच-९-२ 


२०५ ९, सार्वजनिक बांधकामे 
२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०३, तंत्र शिक्षण 
२२०५ , कला व संस्कृती 
२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

नगरविकास 


... 


८,६०,००० 


८,६०,००० 


एच-६ सार्वजनिक बांधकामे आणि 

प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती 


२२१७, 


२२३० , कामगार व सेवायोजन 


२४०३, पशुसंवर्धन 
२४०५, मत्स्यव्यवसाय 


एकूण- सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


... 


८,६०,००० 


८,६०,००० 


जलसंपदा विभाग 


आय -१ व्याज प्रदान 


२०४ ९ , व्याज प्रदान 


... 


१,६६,७१,००० 


१,६६,७१,००० 


एकूण- जलसंपदाविभाग 


१,६६,७१,००० 


१,६६,७१,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


विधि व न्याय विभाग 


जे -१ 


न्यायदान 


२०१४, न्यायदान 


१,००० 


२,३ ९ , ५५,००० 


२,३ ९ ,५६,००० 


१,००० 


२,३ ९ ,५५,००० 


२,३९ ,५६,००० 


एकूण -विधि व न्याय विभाग 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

२०५७, पुरवठा व विनियोग 
लेखनसामग्री 

व मुद्रण 
एकूण - उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


२,३२,१०,००० 


... 


२,३२,१०,००० 


के -३ 


लेखनसामग्री व मुद्रण 


२०५८ , 


२,३२,१०,००० 


... 


२,३२,१०,००० 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


२२,३८,३४,००० 


२२,३८,३४,००० 


५०,०१,००० 


५०,०१,००० 


एल -१ व्याज प्रदान 

२०४ ९ , व्याज प्रदान 
एल-२ जिल्हा प्रशासन 

२०५३, जिल्हा प्रशासन 
एल-५ स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायत राज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे . नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे . 

एकूण-ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


८०,००,००,००० 


८०,००,००,००० 


५०,०१,००० 


१,०२,३८,३४,००० 


१,०२,८८,३५,००० 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणविभाग 


एम-२ 


अन्न 


२४०८ , अन्न , साठवण व वखार साठवण 


१,४४, ९ १,८५,००० 


... 


१,४४, ९ १,८५,००० 


एकूण - अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


१,४४, ९ १,८५,००० 


१,४४ ,९ १,८५,००० 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


एन -३ अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, इतर 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 


मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


२,००० 


... 


२,००० 


२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


एकूण- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


२,००० 


२,००० 


नियोजन विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


ओ -१ जिल्हा प्रशासन 


२०५३, जिल्हा प्रशासन 


१,००० 


... 


१,००० 


एकूण-नियोजन विभाग 


१,००० 


१,००० 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


आर -१ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


२२११, कुटुंब कल्याण 


२,००० 


... 


२,००० 


२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


एकूण- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


२,००० 


२,००० 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


एस -१ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


६८,२८ , ९ ६,००० 


६८,२८ , ९ ६,००० 


एकूण - वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 


६८,२८, ९ ६,००० 


... 


६८,२८ , ९ ६,००० 


भागपाच-९-२अ 


~ 


आदिवासी विकास विभाग 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०३, तंत्र शिक्षण 
२२०४ , क्रीडा व युवक सेवा 
२२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२११, कुटुंब कल्याण 
२२१५ , पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
२२१६ , गृहनिर्माण 
२२१७, नगरविकास 
२२२० , माहिती व प्रसिद्धी 
२२२५, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, 

इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 
२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

२२३६, पोषणआहार 
जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेवरील 

२४०१, पीकसंवर्धन 
महसुली खर्च 

२४०३, पशुसंवर्धन 
२४०५, मत्स्यव्यवसाय 
२४०६ , वनीकरण व वन्यजीवन 
२४२५, सहकार 
२५०१, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
२५०५ , ग्रामीण रोजगार 
२७०२, लहान पाटबंधारे 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


टी -५ 


१५,००० 


... 


१५,००० 


२८०१, वीज 


२८१०, अपारंपरिक ऊर्जा साधने 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
३०५४, मार्ग व पूल 
३०५५, मार्ग परिवहन 


एकूण- आदिवासी विकास विभाग 


१५,००० 


१५,००० 


6) 


८ 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


२२३० , कामगार व सेवायोजन 
२२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२४२५, सहकार 
२४३५ , इतर कृषिविषयक कार्यक्रम 
२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
२८५२ , उद्योग 
३४५१, सेक्रेटरिएट - आर्थिक सेवा 


७४,६२,००० 


... 


७४,६२,००० 


व्ही -२ सहकार 


७४,६२,००० 


७४,६२,००० 


१६,२३,१०,००० 


१६,२३,१०,००० 


एकूण- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
डब्ल्यू -१ व्याज प्रदान 

२०४ ९ , व्याज प्रदान 
डब्ल्यू-२ सर्वसाधारण शिक्षण 

२२०२ , सर्वसाधारण शिक्षण 
डब्ल्यू-७ प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावरील 

२२०३ , तंत्र शिक्षण 
महसुली खर्च 


२६,५६,१०,००० 


२६,५६,१०,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


३,३४,०१,००० 


... 


३,३४,०१,००० 


एकूण- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


२ ९ ,९ ०,११,००० 


१६,२३,१०,००० 


४६,१३,२१,००० 


मराठी भाषाविभाग 


झेएफ -२ कला व संस्कृती 


६,००० 


... 


६,००० 


६,००० 


६,००० 


२२०५, कला व संस्कृती 

एकूण -मराठी भाषा विभाग 

एकूण- ए- महसुली लेख्यावरील खर्च 
बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 


२६ ,९ ६,८८,२६,००० 


६,४७,२२,३६,००० 


३३,४४,१०,६२,००० 


गृह विभाग 


४०५५, पोलिसांवरील भांडवली खर्च 


बी -१० आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


१,००० 


... 


१,००० 


४०७० , इतर प्रशासनिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च 
५०५५ , मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च 


एकूण - गृह विभाग 


१,००० 


... 


१,००० 


२,० ९ , ७३,००० 


... 


२,० ९ , ७३,००० 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
डी -८ पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च ४४०३, पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च 

४४०५ , मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
डी - ९ मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 

६४०५ , मत्स्यव्यवसायासाठी कर्जे 

एकूण - कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय 

विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग . 


२,००० 


.... 


२,००० 


२,० ९ ,७५,००० 


... 


२,० ९ , ७५,००० 


वित्त विभाग 


६००३, राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण 


जी - ९ 


सार्वजनिक कर्जे व आंतरराज्यीय 


६००४ , केंद्र सरकारकडून कर्जे व आगाऊ रकमा 


... 


१,६५,३७,४७,००० 


१,६५,३७,४७,००० 


तडजोड . 


७८१० , आंतरराज्यीय तडजोड 


एकूण-वित्त विभाग 


... 


१,६५,३७,४७,००० 


१,६५,३७,४७,००० 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


४०५ ९, सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च 


४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 


भांडवली खर्च. 


४२१० , वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील 


भांडवली खर्च. 


एच -८ सार्वजनिक बांधकामे आणि 


४२१७, नगरविकासावरील भांडवली खर्च 


२,००० 


... 


२,००० 


प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती 


४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 


यांवरील भांडवली खर्च. 


व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 


४२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 


४२५०, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 


४४०५, मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 


एकूण-सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२,००० 


२,००० 


१० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


जलसंपदा विभाग 


३०,००० 


३०,००० 


३०,००० 


३०,००० 


१.००० 


... 


१,००० 


१,००० 


... 


१,००० 


४४०२, मृद व जलसंधारण यांवरील भांडवली खर्च 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
आय-५ पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च 

४७०२ , लहान पाटबंधा- यांवरील भांडवली खर्च 
४७११, पूर नियंत्रण प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 
४८०१ , वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 

एकूण - जलसंपदा विभाग 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

४८०१ , वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 
के -११ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च 

६८०१, वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे 

एकूण-उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
आदिवासी विकास विभाग 

४०५ ९ , सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च 
४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 

व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण यांवरील भांडवली खर्च. 

४२५०, इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
टी -६ जनजाति क्षेत्र विकास उपयोजनेवरील ४४०२, मृद व जलसंधारण यांवरील भांडवली खर्च 
भांडवली खर्च. 

४४०३, पशुसंवर्धन यावरील भांडवली खर्च 
४४०५ , मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च 
४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यांवरील भांडवली खर्च 
४४२५, सहकारावरील भांडवली खर्च 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधा-यांवरील भांडवली खर्च 
४७०२ , लहान पाटबंधा- यांवरील भांडवली खर्च 
५०५४ , मार्ग व पूल यांवरील भांडवली खर्च 

एकूण- आदिवासी विकास विभाग 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


१२,००० 


... 


१२,००० 


१२,००० 


१२,००० 


२५,२६,०३,००० 


... 


२५,२६,०३,००० 


२५,२६,०३,००० 


२५,२६,०३,००० 


महिला व बालविकास विभाग 
एक्स -३ सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च ४२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च 

४२३६ , पोषण आहारावरील भांडवली खर्च 

एकूण- महिला व बालविकास विभाग 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

४२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांवरील भांडवली खर्च 
वाय -६ आर्थिक आणि सामाजिक सेवा यांवरील 

४४०२ , मृद व जलसंधारण यांवरील भांडवली खर्च 
भांडवली खर्च 

६२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी कर्जे 

एकूण -पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


११,८७,००० 


... 


११,८७,००० 


११,८७,००० 


११,८७,००० 


एकूण- बी - भांडवली लेख्यावरील खर्च 


२७,४८,११,००० 


१,६५,३७,४७,००० 


१ , ९ २,८५,५८,००० 


एकूण बेरीज . 


२७,२४,३६,३७,००० 


८,१२,५ ९ ,८३,००० 


३५,३६,९ ६,२०,००० 


महाराष्ट्रशासनराजपत्रअसाधारणभागपाच,मार्च१८,२०१५/फाल्गुन२७,शके१९३६ 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च १८, २०१५ / फाल्गुन २७, शके १९ ३६ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


. 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०४ व अनुच्छेद २०५ यांनुसार , २०१४-१५ या वर्षाच्या संबंधात विवक्षित कामे 
व प्रयोजने यांवरील पूरक खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक रकमांचे, राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याकरिता 
तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे . 


रक्कम पुढे दर्शविण्यात आल्या आहेत : 


रुपये 


( ए ) महसुली खर्च 


३३,४४,१०,६२,००० 


( बी ) भांडवली खर्च 


१ ,९ २,८५,५८,००० 


एकूण . 


३५,३६, ९ ६,२०,००० 


मुंबई , 
दिनांक १८ मार्च २०१५ . 


सुधीर मुनगंटीवार , 

वित्त मंत्री. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


